ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्या तरतूदीनुसार जिल्हा 
ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या अध्यक्ष या रिक्‍त पदावर 


नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्र.नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.१५/ग्रासं-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय (वि.), मुंबई-३२. 
दिनांक:-१२ मार्च, २०१८ 


वाचा:- 9) ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ मधील नियम, २००० 

२) शासन निर्णय :- समक्रमांक, दि.०५.०२.२०१८ 

३) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र.राआ/महा/ 

आस्था- ३/भरती/ २०१७/८२६, दि.१७.०२.२०१८. 

ame संरक्षण अधिनियम, १९८६ च्या तरतूदीनुसार ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी 
राज्यामध्ये जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर अधिनियमाच्या 
कलम, १० च्या पोटकलम, (३) व कलम ३० चे पोटकलम (२) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन जिल्हा मंचामध्ये रिक्‍त असलेल्या अध्यक्षपदावर निवृत्त न्यायाधीशांची 
(प्रवर्गातील) संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर आदेशातील 
परिच्छेद क्र.३ येथील ओळ क्र.३ मधील मुंबई शहर (२४०८०२५१) ०१ या ओळीनंतर (वेतन व 
भत्ते)/मुफसल (२४०८०२६२) ०१ (वेतन व भत्ते) या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा, असे वाचावे. 

सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०३१२१५५९०८८४०६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Bhaskar Baburao Patil 
B h k | 3 b | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Food Civil Supplier And 
a S a a Uu a (0 Consumer Protection Department, , st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bbb 17268641691 acddf048e6aa2150f79b022d09a6c745e92beb 
< 9७०९९१480९62, 
serialNumber=c8c342ac9a89937bf462ee75f46842ac6d 1 fbc12a95dda7bf 
Pp a t | | d1d06d7b79b4191, cn=Bhaskar Baburao Patil 


(भा.बा.पाटील) 
उप सचिव, महारारष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नियुक्‍्ती-२०१८/प्र.क्र.१५/ग्रासं-४ 


३) मा.मंत्री अनापुवग्रास यांचे खाजगी सचिव. 

४ मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद. 

५) मा.राज्यमंत्री अनापुवग्नास यांचे खाजगी सचिव. 

६) मा.अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 
) 
) 
) 


७ सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 

८) अ.मु.स.(वित्त विभाग) यांचे स्वीय सहायक. 

९) प्रधान सचिव, (अ.ना.पु.व .सग्रा.सं.वि.) यांचे स्वीय सहायक. 

१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ५८ मुंबई,/नागपूर. 
११) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, मुंबई. 

१२) प्रबंधक, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 

१३) सर्व संबंधित पुनर्नियुक्त सदस्य. 

१४) सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालय. 

१५) निवडनस्ती, ग्रासं-४. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


